मागणी क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व 
जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
(योजनेत्तर) (४४०२ ११४८) मधील अनुदानाचे 
पुनर्वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.२२५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड माकट जबळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २३ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा - 
१) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे पत्र क्र. संचा/लेखा/अंदाजपत्रक/अनु- 
पुर्नविनियोजन/४८०/२०२१, दि. २६.१०.२०२१ 


प्रस्तावना- 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)” या लेखाशीर्षाखाळील ०२-मजूरी उद्दिष्टांतर्गत रू. ३,८१,०००/- 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. रूपये २,८५,७५०/- इतके अनुदान आतापर्यंत 
अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्सवर) वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 
रूपये २,७७,४८२/- इतके अनुदान खर्च झाले आहे. चालु आर्थिक वर्षात संचालनालयाकडे 
लेखाशीर्ष ४४०२ ११४८ मधील उपशीर्ष ०२- मजुरी मध्ये अल्प अनुदान मंजुर असल्याने यामधुन 
रोजंदारी कर्मचा-यांप्रकरणी थकीत रक्‍कम व मासिक मजुरी अदा करणे शक्‍य होत नसल्याने, 
लेखाशीर्ष ४४०२ ११४८ मधील रु. ४.५० लाख इतक्या रक्कमेच्या पुनर्वितरणाचा प्रस्ताव आयुक्त, 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर बाब विचारात 
घेता “४४०२ ११४८ भांडवली खर्च” या लेखाशीर्षांखाली ०२-मजूरी या उद्दिष्टांतर्गत रू. ४.५० लाख 
इतके अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२१-२०२२ या चाळू आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील रोजंदारी 
कर्मचा-यांप्रकरणी थकीत रक्‍कम व मासिक मजुरी अदा करण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ 


शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी १६२१/प्रक्र२२५/पापु 4 


मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, (००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील लहान पाटबंधारे योजना (अनिवायी” या 
लेखाशीर्षाखालील ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च उद्दिष्टांतर्गत रू. ३०.०० लक्ष अर्थसंकल्पीय मंजुर 
तरतूदीपैकी उपलब्ध असलेल्या रू. ७.५० लक्ष अनुदानातून रू. ४.५० लक्ष इतके अनुदान या शासन 
निर्णयाच्या विवरणपत्र-अमध्ये नमूद केल्यानुसार पुनर्वितरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

सदर area निर्णय वित्त विभागाचे शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिळा, उप विभाग-तीन , 
अ.क्र.१ परिच्छेद क्र.१६६ मधील तरतुदींनुसार विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२३१७३०४३२०२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
(3165५0 यया 


Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 0, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceOd2 
| V (1 | 0e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad3 

52, 


serialNumber=1325a2533f628572438b5f 


b711c805de49788678b9701 5bb0cac990e 


Pawar cee 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
सहसंचालक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 
. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
निवड नस्ती (पापु-१५) 


coc “७ AD OO 


o~ 
ae 
. 


one 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-१६२१९/प्र.क्र.२२५/पापु-१५ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र.बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५ 


सोबतचे विवरणपत्र-अ 


(रूपये लाखात) 


वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ 
मागणी क्र. वाय-०६ 


लळेखाशीर्ष 


उद्दिष्ट 


अर्थसंकल्पीत 
निधी 


पुनर्वाटपाची 
रक्‍कम 


पुनर्वाटपानंतरची 
रक्‍कम 


४४०२ मृद व जलसंधारण 


०२- 


यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व 
चाचणी, (०१)(०१)एक- 
भूजळ सर्वेक्षण आणि 
विकास अभिकरण 
याखालील लहान 
पाटबंधारे योजना 
(अनिवार्य) (४४०२ ११४८) 


मजूरी 


३.८१ 


(+) ४.५० 


८.२१ 


४४०२ मृद व जलसंधारण 


११- 


यावरील भांडवली खर्च, 


देशांतर्गत 


(00)(909) मृद सर्वेक्षण व 
चाचणी,  (०१)(०१)एक- 
भूजल सर्वेक्षण आणि 


विकास अभिकरण 
याखालील लहान 
पाटबंधारे योजना 


(अनिवार्य) (४४०२ ११४८) 


प्रवाठा 
खर्च 


३०.०० 


(-) ४.५० 


२५.५० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


